चंद्रपूर जिल्हयातील दारुबंदीचा सर्वकष 
विचारविनिमय, अभ्यास करुन शासनास शिफारस 
करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एमआयएस-०८२०/प्र.क्र.१०२/राउशु-३ 
मंत्रालय (विस्तार), ५ वा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. १२ जानेवारी, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


अवैध दारु विक्री व्यवसायासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मा.मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांच्या 
अध्यक्षतेखाली मा.मंत्री, गृह व मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग तथा पालकमंत्री, 
चंद्रपूर जिल्हा यांच्या उपस्थितीत दि.३०.९.२०२० रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 
सदर बैठकीमध्ये चंद्रपूर जिल्हयात सन २०१५ पासून लागू असलेली दारुबंदी उठविण्याबाबत प्राप्त 
मागण्यांच्या अनुषंगाने सर्वकष विचारविनिमय करुन निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने शासनास शिफारस 
करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र 
दारुबंदी अधिनियम, १९४९ च्या कलम ७ प्रमाणे या अधिनियमाच्या तरतूदी पार पाडण्याकरीता व 
सल्ला देण्याकरीता आणि सहाय्य करण्याकरीता समिती नेमण्याचे प्राधिकार शासनास आहेत. 
याअनुषंगाने, चंद्रपूर जिल्हयातील दारुबंदीचा सर्वकष विचारविनिमय, अभ्यास करुन शासनास 
शिफारस करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय निर्णय :- 


चंद्रपूर जिल्हयात दि.१.४.२०१५ पासून लागू करण्यात आलेल्या दारुबंदीचा सर्वकष 
विचारविनिमय, अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी, महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 
१९४९ च्या कलम ७ अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या प्राधिकारास अनुसरुन, खालीलप्रमाणे 
उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. उच्चस्तरीय समितीची रचना :- 


अ.क्र नाव पद 
Ee श्री. रमानाथ झा, भा. प्र. से. (सेवानिवृत्त), माजी प्रधान सचिव अध्यक्ष 
२ अँड. प्रकाश श्रावणजी सपाटे, विधि तज्ञ सदस्य 
३ अँड. वामनराव पांडुरंगजी लोहे, विधि तज्ञ सदस्य 
४ डॉ. किर्तीवर्धन दिक्षीत, माजी कुलगुरु, गोंडवाना विद्यापीठ सदस्य 
५ श्री. प्रदीप वसंत मिश्रा, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क सदस्य 
६ श्री.संजय तायडे, अध्यक्ष, चंद्रपूर प्रेस क्लब सदस्य 
७ ।अँड.जयंत साळवे सदस्य 
८ श्रीमती बेबीताई उईके, सामाजिक कार्यकर्त्या सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०८२०/प्र.क्र.१०२/राउशु-३ 


अ.क्र नाव पद 
९ पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर निमंत्रित सदस्य 
१० जिल्हा शल्यचिकित्सक, चंद्रपूर निमंत्रित सदस्य 
११ 'जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, चंद्रपूर निमंत्रित सदस्य 
१२ 'जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, चंद्रपूर निमंत्रित सदस्य 
१३ श्री. मोहन वर्दे, विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर सदस्य सचिव 
विभाग, नागपूर 


२. समितीची कार्यकक्षा :- सदर समितीने खालील मुद्दयांच्या अनुषंगाने तपासणी करुन अहवाल 
सादर करावा. 
चंद्रपूर जिल्हयात दारुबंदी लागू करण्यापूर्वी आणि सन २०१५ पासून दारुबंदी लागू 
करण्यात आल्यानंतर तेथे झालेल्या सामाजिक व आर्थिक परिणामांचा तुलनात्मक अभ्यास 


१) 


करणे; 


दारुबंदीच्या संदर्भातील प्राप्त सर्व निवेदनांचा अभ्यास करुन निष्कर्ष काढणे; 


चंद्रपूर जिल्हयातील लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना, अन्य संघटना यांची दारुबंदी 


संदर्भात भूमिका जाणून घेणे; 


दारुबंदीचे सर्वसाधारण परिणाम, त्याबाबत समितीचे मत, निष्कर्ष. 


३. कालमर्यादा :- सदर समितीने आपळा अहवाळ एक महिन्यात शासनास सादर करावा. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०११३१११११२५२२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUDHAKAR 


SHAHAJI YADAV 
(सु.श.यादव) 


OME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3e782c1e59acd749fc48c691d7a8c477d6ac39c 1904 
204f442b52d728d48a67a, cn=SUDHAKAR SHAHAJ!I YADAV 
Date: 2021.01.13 11:14:37 +05'30' 


Digitally signed by SUDHAKAR SHAHAJ! YADAV 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 001 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र 


विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


५. मा.उपसभापती यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ 


सचिवालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०८२०/प्र.क्र.१०२/राउशु-३ 


६. मा.उपाध्यक्ष यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

७. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

९. मा. मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. मा.राज्यमंत्री (राउशञु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

११. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. प्रधान सचिव (RS) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१४. समितीचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य, (आयुक्‍त, राउशु यांचेमार्फत) 

१५. विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर विभाग, नागपूर, 

१६. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, चंद्रपूर. 

१७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


